१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीची 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण १११६/८८८/प्र.क्र.१५७/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०१८. 


वाचा: १. प्रबंधक (निरिक्षणे २), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.8(0/0६०४९/२०१०/२७८०, दि.१४/१०/२०१६ 
२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.४७६३/१६, दि.२६/९/२०१६ 
३. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 
४. शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/नऊ,दि.१२/६/२०१७ 

प्रस्तावना : 


१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या “न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening the 
Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते 2098-2020 या ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी 
रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण 
या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. १४ व्या वित्त 
आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती 
आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दि.१२/६/२०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना रुपये ५० लक्ष 
मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.१४/१०/२०१६ रोजीच्या संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील पत्रान्वये मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती / नविनीकरणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. ते सन २०१५- 
१६ च्या दरसूचीनुसार आहेत. या प्रस्तावातील अंदाजपत्रके संबंधित उप विभागीय अभियंता, सेंट्रल सब डिव्हीजन, 
मुंबई यांनी तयार केली असून मुख्य महादंडाधिकारी, मुंबई यांनी साक्षांकित केळी आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार मुख्य 
महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती /नुतनिकरणासाठी येणाऱ्या रु.४१,०८,१००/- (अक्षरी 
रुपये एकेचाळीस लाख आठ हजार WAL फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा 
तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १११६/८८८/प्र.क्र.१५७/कार्या.११ 


अ.क्र. मा.उच्च न्यायालयीन कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय सा.बां.विभागाने 
न्यायालयाच्या इमारत किंमत (रुपये) परिगणित केलेली 
पत्राचा दिनांक रक्‍कम (रुपये) 
q १४/१०/२०१६ मुख्य महानगर Renovation of Common toilet 2, G0, 288 १०,०६,४६२ 
दंडाधिकारी धिकारी block (Gents & Ladies) at court 
; धकारा, compound 
मुंबई Renovation of toilet blocks at ९,२८,९०९ ९,२८.,९०९ 
(मुख्यालय) Court 10.3 & Cash Room 
Renovation of Common toilet 8,92, 882 2,8, 248 
block (Gents & Ladies) for office 
staff on 3" floor 
Renovation of Common toilet 99,020,408 92,24, 894 
block at ground floor,Gents 
handicapped toilet block and 
Advocate toilet block at 1* floor 
एकूण ३९,८२,१९९ ४१,०८,१०० 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती/ नविनीकरणासाठी येणारा खर्च 
“मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (०१) कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated Cell ने 
निश्चित केलेल्या कामामधीलच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रके सक्षम अधिकाऱ्याकडून 
साक्षांकित करण्याची जबाबदारी मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करुन ई-निविदा प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्याकडून राबविण्यात यावी व 
या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५४४६/इमा-२, दि.२२/१२/२०१६ व 
अनौ.स.क्र.६८५/इमा-२,दि.२९/९/२०१७ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय , विधि व न्याय 
विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, दि.१२/६/२०१७ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२२१६२६२२३५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 


ON: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And Judiciary 
a ‘al (0 ५ h a mM pa | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f21 
N 


5ceda096e4e407797, 

serialNumber=0cb1b0de02001 5cf6d 1f80057927 1f4816460b1802c 
2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 

Date: 2018.06.22 16:27:56 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १११६/८८८/प्र.क्र.१५७/कार्या.११ 


४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
९. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


